महाराष्ट्र आर्थिक warm परिषदेने 
(Maharashtra Economic Advisory Council) 
सादर केलेल्या अहवालावर कार्यवाही करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :आसप-२०२३/प्र.क्र. ७९ /का-१४१७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. शिकाना-२०२२/प्र.क्र.०३/का-१४१७, 
दिनांक ३० डिसेंबर, २०२२ 
२) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. आसप-२०२२/प्र.क्र.१४०/का-१४१७, 
दिनांक ०६ फेब्रुवारी, 2023 


प्रस्तावना :- 

“भारताची अर्थव्यवस्था सन २०२७ पर्यंत ५ लाख कोटी डॉलर पर्यंत विकसित करणे” या भारत 
सरकारच्या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याची भूमिका निर्णायक आहे. महाराष्ट्र राज्याची 
अर्थव्यवस्था १ लाख कोटी डॉलर (One Trillion Dollar) बनविण्याचे उदिष्ट ठरविण्यात आले आहे. सदर 
उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने सर्व क्षेत्रांमधील महत्वाच्या निर्देशाकांचे मापदंड निश्चित करणे, सदर 
उद्दिष्टाशी सलग्न क्षेत्रांमधील वाढीसाठी धोरण निश्चित करणे, राज्यातील वेगवेगळया भागधारकांबरोबर 
विस्तृत व सखोल विचार विनिमय करणे तसेच, सर्व क्षेत्रांचा देशांतर्गत उत्पादनामधील वाटा वाढविण्याच्या 
दृष्टीने उपाययोजना सुचविण्याकरिता राज्य शासनाने उपरोक्‍त अ.क्र.-१ मधील दिनांक ३०/१२/२०२२ च्या 
शासन निर्णयान्वये “ महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषद” स्थापन केली आहे. आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या 
तीन बैठका दिनांक १३/०२/२०२३, १०/०५/२०२३ व १२/०७/२०२३ रोजी संपन्न झाल्या. दिनांक 
१२/०७/२०२३ रोजीच्या तिसर्‍या बैठकीत आर्थिक सल्लागार परिषदेचा अहवाल शासनास सादर करण्यात 
आला. राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या विविध शिफारशींची प्रभावी अंमळबजावणी करण्यासाठी 
शीघ्र कृती समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषेदेने उत्पादन (Manufacturing), सेवा, पर्यटन, आरोग्य, कृषी, 
उर्जा (Renewables and Sustainability), पायाभूत सुविधा (Infrastructure), बांधकाम (Real Estate), 
वाहतूक सुविधा, व्यवसाय करण्याकरिता सुविधा (Ease of Doing Business), Yet, लहान आणि मध्यम 
उद्योग (Micro, Small and Medium Enterprise), वित्तीय सेवा अज्ञा विविध क्षेत्रांचा अभ्यास करुन त्याबाबत 
काही शिफारशी केल्या आहेत. 


२. आर्थिक सल्लागार परिषदेने सादर केलेल्या अहवालाची तपासणी महाराष्ट्र इन्स्टिट्युट फॉर 
ट्रान्सफॉर्मेडान (मित्र) या संस्थेने करावी व क्षेत्रनिहाय शिफारशी विचारात घेऊन त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी 
संबंधित विभागांच्या सहकार्याने कृती आराखडा (Action Plan) तयार करावा. संबंधित विभागांनी कृती 
आराखड्यानुसार कार्यवाही करुन आवऱ्यकतेनुसार प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. 


३. आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या विविध शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या 
अनुषंगाने संबंधित विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेणे तसेच विभागांना अंमलबजावणी करताना 
येणाऱ्या अडचणींबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी खालीलप्रमाणे शीघ्र कृती समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आसप-२०२३/प्र.क्र. ७९ /का-१४१७ 


8. 


& . 


प्रति, 


Cc 40 A -O 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे पदनाम पद 
पि मुख्य सचिव अध्यक्ष 
२ अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग सदस्य 
३ अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग सदस्य 
४ अपर मुख्य सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग सदस्य 
५ अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग सदस्य 
६ प्रधान सचिव, Hed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता | सदस्य 
विभाग 
७ प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग सदस्य 
८ प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग सदस्य 
९ प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग सदस्य 
an ० «6| मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इन्स्टिटयुट फॉर सदस्य 
ट्रान्सफॉर्मेशान (मित्र) 
धि १ | प्रधान सचिव, नियोजन विभाग सदस्य सचिव 


अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, पशु संवर्धन व दुग्ध विकास, मत्स्योत्पादन, उच्च व तंत्र शिक्षण, 
ग्राम विकास, सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, वैद्यकीय शिक्षण, उर्जा, गृहनिर्माण, 
परिवहन, पर्यटन, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांना सदर बैठकीतील विषयांच्या अनुषंगाने 
आवश्यकतेनुसार निमंत्रित करण्यात येईल. तसेच आवश्‍यकतेनुसार आर्थिक सल्लागार परिषदेतील सदस्य यांना 
देखील तज्ञ मार्गदर्शक म्हणून निमंत्रित करण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०९०६१७४५३३७२१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SAURABH 
VISAY 


Digitally signed by SAURABH VAY 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1881d2db26e7def23bb04e1 1d8b1bf15f88a57c43 
34fada0f815b878b0a2d44f, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=557B72C5074661CF936FC5C18380D63166 
97D92AD38676D79A0BA3CDD2CC8EE6, cn=SAURABH 
VUAY 

Date: 2023.09.06 18:19:58 +05'30' 


( सौरभ विजय) 
प्रधान सचिव, (नियोजन) महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आसप-२०२३/प्र.क्र. ७९ /का-१४१७ 


१०. 
तते. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२२. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 


मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


“आर्थिक सल्लागार परिषद”यांचे अध्यक्ष व सर्व सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


मा. उप मुख्यमंत्री (गृह,जलसंपदा), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व मा. मंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव, 

सर्व मा. राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इन्स्टिट्युट फॉर ट्रान्सर्फमेशान (मित्र), मुंबई, 
सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई, 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधानभवन, मुंबई, 
महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई, 

सर्व विभागीय आयुक्त/ सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त, 

सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपरिषदा, 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा, 

सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती, कार्यासन-१४१७, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


